तालुका क्रीडा अधिकारी,गट-ब (राजपत्रित) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संक्रीआ-१०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख :- ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन निर्णय :- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील क्रीडा अधिकारी, गट-ब व क्रीडा 
मार्गदर्शक (अराजपत्रित) (वेतनस्तर एस-१४, रु.३८६००-१२२८००) या पदांवर कार्यरत 
असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना, शासनाने मान्य केलेल्या सन २०२१-२२ च्या 
निवडसूचीनुसार तालुका क्रीडा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनस्तर एस-१५, रु.४१८००- 
१३२३००) या पदावर जेष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची प्रवर्ग । पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदस्थापना 
ea 2 3 i aes 

षि श्री.सुधीर चपळगावकर, ss} खुला । तालुका क्रीडा अधिकारी, 
मार्गदर्शक, जि.क्री.अ. कार्यालय, शहादा,जि. नंदूरबार 
परभणी 

२ श्री. गुरुदीपसिघ संधु, क्रीडा अधिकारी, । खुळा तालुका क्रौडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, नांदेड किनवट,जि. नांदेड 

३ श्री. अनिल सातव, क्रोडा मार्गदर्शाक, | खुला तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, सातारा बारामती, जि.पुणे 

४ श्री. संजय वाळके, क्रीडा अधिकारी खुला | तालुका क्रीडा अधिकारी, 
(मुख्यालय), पुणे बार्शी, सोलापूर 

५ | al. उदय पवार, क्रोडा मार्गदर्शक, | खुला । तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, कोल्हापूर चंदगड,जि.कोल्हापूर 

६ श्री. अभय देशपांडे, क्रोडा अधिकारी, | खुला तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, मुंबई उपनगर जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर 

७ =| at. संजोग ढोले, क्रोडा मार्गदर्शाक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय,मुंबई उपनगर मुख्यालय, पुणे 

८ श्री. राजेंद्र घाडगे, क्रोडा अधिकारी, | खुला | तालुका pret अधिकारी, जत, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, सांगली जि. सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२ 


९ श्री. सत्येन जाधव, क्रीडा मार्गदर्शक, | खुला ।तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, सोलापूर पंढरपूर, जि. सोलापूर 

ia श्री.सावळाराम झिंजुरके, क्रोडा। खुला तालुका क्रोडा अधिकारी, 
अधिकारी (मुख्यालय), पुणे मुख्यालय, पुणे 

P| श्रीमती तनुजा गाढवे, pret मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | ताळुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, औरंगाबाद सोयगाव, जि. औरंगाबाद 

१२ । श्रीमती संगिता जगताप, महिला Hist} अ.जा. तालुका क्रीडा अधिकारी, 
अधिकारी, (मुख्यालय), पुणे कराड, जि. सातारा 

१३ | श्री.लक्ष्मीशांकर यादव,क्रीडा मार्गदर्शक, | खुला | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, अकोला खामगाव, जि. बुलढाणा 

१४ | ai. संजय पांडे, क्रोडा अधिकारी, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, अकोला मोर्शी, जि. अमरावती 

१५ श्री.दिलीप दिघे, क्रोडा मार्गदर्शक, | gard. । तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, नाशिक श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर 

१६ | ait. अरविंद विद्यागर, क्रीडा अधिकारी, | अ.जा. तालुका क्रीडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, बीड अंबड, जि. जालना 

१७ | श्री. सतिडाचंद्र भट, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, अकोला मुर्तिजापूर, जि. अकोला 

१८ «| sited काटोलकर, क्रोडा। खुला ।तालुका क्रोडा अधिकारी, 
अधिकारी, जि.क्री.अ.कार्यालय, भंडारा मेहकर, जि. बुलढाणा 

१९ श्री. जगदीश & चौधरी, क्रोडा। इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
मार्गदर्शक,जि.क्री.अ.कार्यालय, धुळे चाळीसगाव, जि.जळगाव 

२० _ श्री. बाळकृष्ण महानकर, lst] खुला ।तालुका क्रोडा अधिकारी, 
अधिकारी,जि.क्री.अ.कार्यालय, देऊळगाव राजा, जि.बुलढाणा 
अमरावती 

२१ । श्री. जयकुमार टेभरे, HIST मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, पुणे कळमनूरी,जि. हिंगोली 

22. श्री. भास्कर घटाळे, क्रोडा अधिकारी, । भ.ज.क । तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, बुलढाणा सिरोंचा, जि. गडचिरोली 

२३  । श्री. विजय खोकले, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 


जि.क्री.अ.कार्यालय, अकोला 


मुर्तिजापूर,जि. अकोला 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२ 


२४ श्री. राजेंद्र अतनूर, क्रोडा अधिकारी, । खुला jaar क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, सातारा मानगाव, जि. रायगड 

२५ | श्री.महेश खर्डकर, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, जालना gut, fer. परभणी 

2§  श्री.चारुदत्त नाकट, Hist अधिकारी, | खुला । तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय,अकोला लाखांदूर, जि. भंडारा 

२७ | ait. संजय गाढवे, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
उपसंचालक (क्रीडा कार्यालय, अर्धापूर, जि. नांदेड 
औरंगाबाद 

२८ श्री.बाजीराव देसाई, क्रोडा अधिकारी, । खुळा । तालुका क्रोडा अधिकारी, 
उपसंचालक (क्रीडा) कार्यालय, मुंबई गंगापूर, जि. औरंगाबाद 

२९ । श्री.जुबेर शेख, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, मुंबई 
जि.क्री.अ.कार्यालय,ठाणे शहर, जि. मुंबई शहर 

३० _ श्री. श्याम देशपांडे, क्रोडा अधिकारी, । खुला तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, अमरावती कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 

३१ «| hast बाभुळकर, क्रोडा मार्गदर्शक, | खुला ।ताळुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, ठाणे रामटेक, जि. नागपूर 

32. श्री.पंडीत चव्हाण, क्रोडा अधिकारी, । खुला | deer क्रीडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, औरंगाबाद गेवराई, जि. बीड 

३३  श्री.गुरुदत्त चव्हाण, क्रोडा मार्गदर्शक, | अ.जा. ।ताळुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, धुळे येरंडोळ, जि. जळगाव 

३४ _ श्री.विनोद ठिकरे, क्रोडा अधिकारी, । खुला तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय,चंद्रपूर सडकअर्जुनी, जि.गोंदिया 

३५ श्री.महेश खुटाळे, HIST मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, बीड, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, सातारा जि.बीड 

३६ _  श्री.अरविद चौधरी, क्रोडा अधिकारी, । खुला तालुका क्रोडा अधिकारी, 
उपसंचालक (क्रीडा) कार्यालय, नाशिक नांदगाव, जि.नाशिक 

३७  । श्री.सविन्द्र मिलमिले, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | ताळुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, यवतमाळ राळेगाव, जि. यवतमाळ 

३८ | श्रीमती जयश्री देवकर, क्रोडा अधिकारी, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 


(मुख्यालय), पुणे 


कोरपना, जि. चंद्रपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२ 


३९  ।श्री.सुनील ठाकरे, क्रोडा मार्गदर्शक, | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, अमरावती कारंजा,जि. वाशिम 

४० | a. अविनाश टिळे, क्रोडा अधिकारी, । खुला |।तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, नाशिक इगतपूरी, जि. नाशिक 

४१ श्री.राजेंद्र साप्ते, क्रोडा मार्गदर्शक | इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
(मुख्यालय), पुणे हिंगणा, जि. नागपूर 

४२  श्री.श्रीकांत हरनाळे, क्रोडा अधिकारी | खुला | तालुका क्रोडा अधिकारी, भूम, 
(मुख्यालय), पुणे जि.उस्मानाबाद 

83 श्री.सुरेंद्र कराड, HIST मार्गदर्शक, | भ.ज.ड. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्यालय, लातूर रेणापूर, जि. लातूर 

४४ श्री.संजय कथळकर, क्रीडा अधिकारी, । इ.मा.व. | तालुका क्रोडा अधिकारी, 
जि.क्री.अ.कार्याळय, अमरावती देवळी, जि.वर्धा 

२. तालुका क्रीडा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील उपरोक्‍त पदोन्नती पुढील 


अटींच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे- 


2: 


मा.सर्वोच्च UA दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब 
कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. दि.०७ मे,२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
सदर झासन निर्ययातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि., 
शासन निर्णय दि.१२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांविरुद्ध, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 


मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित/न्यायालयीन प्रकरण 


प्रलंबीत नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तथापि, यापैकी 
एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध या शासन निर्णयाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायालयीन 


प्रकरण दाखल असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेशा आपोआप रद्द होतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-२ 


8. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य 
प्रशासन विभाग,अधिसूचना दि.१४ जुले,२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार 
करण्यात आली आहे. 
प. संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना 
दि.१४.०७.२०२१ नुसार संबंधीत अधिकाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा काळावधी अकार्यदिन म्हणून 
TIS जाईल. तसेच त्यांच्या विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२३.१२.२०१६ मधील 
तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 
fs पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत अधिकारी रुजू न झाल्यास, 
सदर अधिकाऱ्यांसंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची नावे आयुक्त, क्रीडा 
व युवक सेवा यांनी शासनास तात्काळ कळवावीत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१००७१८०११७०४२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SURYAKANT 
HANJE 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत). 
सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचाळनाळयामार्फत) 

संबंधित तालुका क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


Cc Aw A  -0 


प्रत माहितीसाठी:- 


१.मा.मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
२. सचिव (सा.वि.स),सामान्य प्रशासन विभाग(कार्यासन १६ ब) 
३. संबंधित कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे-१/३) 

४. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


